मागासवर्गीय शासकीय वसतिगृहात खास 
बाब अंतर्गत प्रवेश देण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: बीसीएच-२०१९/प्र.क्र. ३३३/शिक्षण-२ 
मंत्रालय, विस्तार भवन, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : १३ मार्च, २०२० 


वाचा:- १. सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, शासन निर्णय,क्रमांक: खाबाप्र- २०१२/ 
/प्र.क्र.११६/ शिक्षण-२ दिनांक २ जुले,२०१२ 
२. सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, शासन निर्णय,क्रमांक: बीसीएच-२०१५/ 
/प्र.क्र.११/ शिक्षण-२ दिनांक १८जून,२०१५ व दिनांक १७ नोव्हेंबर,२०१५ 
३. सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, शासन निर्णय,समक्रमांक दिनांक ४ सप्टेंबर, 
२०१९,दिनांक ८नोव्हेंबर,२०१९ व दिनांक २९नोव्हेंबर,२०१९ 
४.सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग,शासन निर्णय क्र.बीसीएच-२०१९/प्रक्र.३३३ 
/शिक्षण-२,दिनांक २१ डिसेंबर,२०१९ 
शासन निर्णय :- 
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागांतर्गत मागासवर्गीय विद्यार्थ्याकरिता चालविण्यात येणाऱ्या शासकीय 


वसतिगृहांपैकी गुणवंत विद्यार्थ्यांची वसतिगृहे वगळता इतर सर्व शासकीय वसतिगृहांमध्ये सन २०१९-२० या शैक्षणिक 
वर्षात संदर्भाधीन ३ येथील अनुक्रमे दिनांक ४ सप्टेंबर,२०१९, दिनांक ८ नोव्हेंबर, २०१९ दिनांक २९ नोव्हेंबर,२०१९ व 
दिनांक २१ डिसेंबर,२०१९ च्या शासन निर्णयान्वये खास बाब म्हणून प्रवेश देण्यास शासन मान्यता देण्यात आलेली 
आहे. 

2. विभागांतर्गत मागासवर्गीय मुलामुलींच्या शासकीय वसतीगृहातील प्रवेशासंदर्भात मा. लोकप्रतिनिधी व इतर 
मान्यवरांनी निवेदने सादर केलेली आहेत.त्याअनुषंगाने सन २०१९-२० या शैक्षणिक वर्षात मागासवर्गीय मुला- 
मुलींच्या शासकीय वसतिगृहामध्ये संबंधित वसतिगृहातील खास बाब प्रवेशाच्या जागा उपलब्धतेच्या अधीन राहून 
सोबत जोडलेल्या विवरणपत्र-अ मध्ये दर्शविण्यात आलेल्या विद्यार्थ्याना वसतिगृहात प्रवेश देण्यास या शासन 
निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे. 


३. मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना शासकीय वसतीगृहात प्रवेश देण्याबाबतच्या संदर्भाधीन दिनांक ४ सप्टेंबर, २०१९ 
च्या शासन निर्णयातील अटी व शर्ती कायम राहतील. 
४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 


आला असून त्याचा संकेतांक क्रमांक २०२००३१३१५०९३९६९२२ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित 
करून काढण्यात येत आहे 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by Sunil D Sard 


Of Maharasht Si ॥ Justi id 
stalCode=400032, st: hi 
2.5.4.20=c0098eb68042c66b721 1 5bc62ef9206ece42981 aab 12665712 
ardar 


}d7cadca447533, 
Date: 2020.03.13 15:14:47 +05'30' 


(सुनिल सरदार) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१) मा.मंत्री (सा.न्या.) यांचे खाजगी सचिव,मंत्रालय,मुंबई 
२) मा.राज्यमंत्री (सा.न्या.) यांचे खाजगी सचिव,मंत्रालय,मुंबई 


शासन निर्णय क्रमांकः बीसीएच-२०१९/प्र.क्र. ३३३/शिक्षण-२ 


सचिव, सा.न्या. व वि.स. विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई, 
आयुक्त, समाज कल्याण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 

सह सचिव/अवर सचिव (शिक्षण-२),सा.न्या.व वि.स.विभाग, 

सर्व सबंधित प्रादेशिक उपायुक्‍त, समाज कल्याण विभाग, 

सर्व सबंधित सहाय्यक आयुक्‍त, समाज कल्याण विभाग, 

निवडनस्ती (शिक्षण-२) 


Om FS 0८ ww 


S 
SO RO oe ser ल्य ली "पट 


(३ 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीसीएच-२०१९/प्र.क्र. ३३३/शिक्षण-२ 


विवरणपत्र-अ 


जिल्हा ठाण 


मागासवर्गीय मुलींचे शासकीय वसतिगृह कल्याण, जि. ठाणे. 


| 9 | कु. साक्षी घोलप 


२ कु.हर्षला पुंडलिक तरे 


३ कु. गौरी लक्ष्मण गोरे 


डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मुलांचे शासकीय वसतिगृह भिवंडी, जि. ठाणे. 


(“ह | श्री. अमोल होलार 


मागासवर्गीय मुलांचे वसतीगृह उल्हासनगर, ठाणे. 


1.4 7.0 श्री.अंकुडा अनंत गावडे 


मागासवर्गीय तथा अर्थिक दृष्टया मागासवर्गीय मुलींचे शासकीय वस्तीगृह, ठाणे, जिल्हा ठाणे. 


| 9 | आसावरी सुभाष जाधव 


जिल्हा रायगड 


डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर शासकीय वसतिगृह, महाड, जि. रायगड. 


= श्री. संकेत sire AM 


२ श्री. बाबू भाऊ ढेबे 


मागासवर्गीय मुलांचे शासकीय वसतिगृह, तळा, रायगड. 


| श्री. मुखीद जिलानी सय्यद 


जिल्हा रत्नागिरी 


१०० मागासवगीय मुलींचे शासकीय वसतिगृह, सावर्डे, ता. चिपळूण. 


| 9 | कु. रेखा काशिनाथ बडद 


२ कु. रोहिणी रविद्र वीर 


डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मागासवगीय मुलांचे शासकीय वसतिगृह, मंडणगड, जि. रत्नागिरी. 


[=a | श्री. रोहित लिलाधर सावंत 


मागासवर्गीय मुलींचे शासकीय वसतिगृह, चिपळूण, जि. रत्नागिरी. 


| 4 | कु. साक्षी सुभाष देवरूखकर 


२ कु. सानिका संतोष राऊत 


१०० मागासवगीय मुलांचे शासकीय वसतिगृह, कुवारबाव,ता.जि. रत्नागिरी. 


PS ae] श्री. विश्वास रामचंद्र लटके 


डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर शासकीय वसतीगृह, देवरुख, ता.संगमेश्वर, जि.रत्नागिरी. 


ae | श्री. अनिल बालासाहेब बिक्कड 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीसीएच-२०१९/प्र.क्र. ३३३/शिक्षण-२ 


मागासवगीय मुलींचे शासकीय वसतिगृह, रत्नागिरी, जि. रत्नागिरी. 


कु. मानसी उमेश तबीब 


डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर मागासवर्गीय मुलांचे वसतिगृह, चिपळूण, जि.रत्नागिरी. 


श्री. कुलदिप रामलिंग संकाये 


जिल्हा सातारा 


१२५ वी नविन मागासवर्गीय मुलींचे शासकीय वसतिगृह, सातारा. 


कु. करूणा माने 


२ कु.सुरेखा श्रावण मासाळ 
१२५ वी जयंती मागासवर्गीय मुलींचे शासकीय वसतिगृह, सांगली. 
। १ | कु. साविका संजय मंडले 
जिल्हा नागपूर 
मागासवर्गीय मुलींचे शासकीय वसतिगृह, दक्षिण-पश्चिम, दाभा, नागपूर. 
।_१____| कु. स्वाती राजकुमार खेडकर 
२ कु.प्रेरणा सुशील हुमणे 
३ कु. अमृता ढोरे 
४ कु. जान्हवी देवगडे 
4 कु.धनश्री राजू वाळके 
६ कु.प्रियंका पवनकुमार सोनगडे 
9 कु.तेजस्वीनी रविंद्र भोयर 
८ कु.ऐश्वर्या गोविंदराव शोंडे 
९ कु.साक्षी नरेंद्र बनसोड 
| 90 | कु.सुरभि राधेश्याम ढोबळे 
।__११___ | कु. वर्षा अमरलाल अमोदे 
१२ कु.शिवानी गणेश हाडके 
१३ कु. दिपाली तुलसीदास इटंनकर 
१४ कु.आकांशा गजाननराव वंजारी 
१५ कु.काजल अशोक भेंडारकर 
१६ कु.दिव्या मितारामजी राऊत 
१७ कु. निखीता बटुलाल नागपूरे 
१८ कु. मनिषा प्रल्हाद सोनावणे 


मागासवर्गीय मुलींचे शासकीय वसतिगृह, रामटेक, जि. नागपूर. 


कु. अंकिता अभिमन्यु राऊत 


१००० मागासवर्गीय मुलामुलींचे शासकीय वसतिगृह, विभागीय स्तर,२५० मुलींचे युनीट क्र. १ 


नागपूर. 


श्री. निखिल राजकुमार शोंडे 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीसीएच-२०१९/प्र.क्र. ३३३/शिक्षण-२ 


२ श्री.नेखिळ गोपाळ नागवंशी 
३ श्री. मयुर तांडेकर 
४ श्री. सागर हमदास फुलबेल 
4 श्री. गौरव केदारनाथ जांभुळकर 
६ श्री. निखील राजकिशोर झेंडे 
जिल्हा बुलढाणा 

१२५ वी जयंती नवीन मुलींचे शासकीय वसतिगृह, बुलढाणा. 

| 9 |p. गितांजळी गजानन चोरमले 
जिल्हा औरंगाब 

मिलींद मुलांचे शासकीय वसतीगृह,किलेअर्क शासकीय कला महाविद्यालयाशेजारी, औरंगाबाद. 
| 9 | श्री.नागेंद्र सबाराम कलंबकर 
२ श्री. अभिषेक विजय गोगे 

जिल्हा नांदेड 

मागासवर्गीय मुलींचे शासकीय वसतिगृह, (नविन) नांदेड. 
| 9 | कु. मनिषा इरप्पा देवकर 

डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर मागासवर्गीय मुलांचे शासकीय वसतिगृह, अंबाजोगाई, जि.बीड. 
| 9 | श्री. वैभव सुरेश ढवारे 

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मागासवगीय मुलांचे शासकीय वसतिगृह, परळी वैजनाथ, बीड. 
| a] श्री.सचिन शिवाजी आघाव 

जिल्हा यवतमाळ 

मागासवर्गीय मुलांचे शासकीय वसतिगृह,पांढर कवडा, जि. यवतमाळ. 
| 9 | श्री. गिरीराज विजय राठोड 

मागासवर्गीय मुलींचे शासकीय वसतिगृह,दारव्हा,जि.यवतमाळ. 
| १ ____| कु. जान्हवी देवानंद थोरके 

मागासवर्गीय मुलींचे शासकीय वसतिगृह, घाटंजी, जि. यवतमाळ. 
।___१__| कु. क्रतुजा गोवर्धन पाटकुरवार 

मागासवर्गीय मुलींचे शासकीय वसतिगृह, (नविन) गोंदिया. 
।_१____| कु. श्रध्दा सुधाकर देशमुख 
२ कु प्रणाली महेशकुमार बनसोड 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


